जलसंपदा विभागांतर्गत गट-क मधील Raa 
पदे भरण्याकरीता प्रादेशिक स्तरावरील 
निवड समिती गठीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण २०२२/प्र.क्र. ३४९/आस्था (अतांत्रिक) 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १७ नोव्हेंबर, २०२२ 


वाचा : १) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक पदनि २०२२/प्र.क्र. २/ २०२२/ आ.पु.क. 
दिनांक ३१/१०/२०२२ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक प्रानिमं १२२०/६२/ प्र.क्र.३०/१३-अ, 
दिनांक ०२/११/२०२२ 


प्रस्तावना :- 
शासन सेवेत रिक्‍त पदे भरण्याच्या अनुषंगाने आवऱ्यक कार्यवाही करण्याबाबतच्या सूचना 


उपरोक्त संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये देण्यात आलेल्या आहेत. गट क मधील कर्मचाऱ्यांची 


सेवाज्येष्ठता, बदल्या व पदोन्नती इ. सेवाविषयक बाबी संदर्भातील कार्यवाही परिमंडळ स्तरावरुन 


नियंत्रित केळी जाते. रिक्‍त पदे भरण्याबाबतचा कालबध्द कार्यक्रम संदर्भाधीन दिनांक 


३१/१०/२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये विहीत केलेला असून त्यानुसार विभागाचा आकृतीबंध अद्याप 


अंतिम झालेला नसल्यामुळे सरळसेवेच्या कोट्यातील ८०% रिक्‍त पदे भरण्याबाबतची कार्यवाही 


दिनांक १५/८/२०२३ पूर्वी पूर्ण करावयाची आहे, तसेच दिनांक २/११/२०२२ च्या शासन 


निर्णयानुसार लिपिकवर्गीय पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरावयाची असल्याने शासनाने 


पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 
जलसंपदा विभागांतर्गत काही मंडळांच्या कार्यक्षेत्रामध्ये २-३ जिल्हे तर काही मंडळांच्या 


कार्यक्षेत्रामध्ये संपूर्ण राज्यातील बहुतांश जिल्हे येत असल्यामुळे प्रादेशिक स्तरावरील गट क मधील 


नामनिर्देशानाने भरावयाच्या पदावरील नियुक्तीसाठी उमेदवाराची निवड करण्याकरीता 


खालीलप्रमाणे परिमंडळनिहाय समन्वय अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र परिमंडळ समन्वय अधिकारी 


a नागपूर श्री. प्र.खं. पवार, मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, नागपूर 


२ अमरावती श्री. अभय पाठक, मुख्य अभियंता, विशेष प्रकल्प, जलसंपदा विभाग 
अमरावती 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२२/प्र.क्र. ३४९/आस्था (अतांत्रिक) 


३  ।औरंगाबाद श्री. जयंत ग. गवळी, मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास, 
औरंगाबाद 
४ | नाशिक श्री. सुदर्शन सा. पगार, मुख्य अभियंता, जलविज्ञान व धरण सुरक्षितता, 
नाशिक 
५ | yg श्री. हनुमंत वि.गुणाले, मुख्य अभियंता (जस), जलसंपदा विभाग, पुणे 
कोल्हापूर 
६ । कोकण श्री. विजय घोगरे, मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोकण प्रदेश 


(२) वरीलप्रमाणे समन्वय अधिकारी म्हणून नेमणूक केलेल्या मुख्य अभियंता यांच्या 


अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे प्रादेशिक निवड समिती गठीत करण्यात येत आहे :- 


2. 


१. मुख्य अभियंता -  झध्यक्ष 

२. प्रादेशिक विभागातील ज्येष्ठ व अनुभवी कोणतेही दोने - सदस्य 
अधीक्षक अभियंता 

३. प्रादेशिक विभागातील अधीक्षक अभियंत्यांपेकी अ.ज./ - सदस्य 


अ.जा./इ.मा.व. यामधून १ प्रतिनिधी 


४. सर्वसाधारण किंवा उपरोक्‍त कोणत्याही प्रवर्गातील  - सदस्य 
१ महिला प्रतिनिधी 
५. अल्पसंख्यांकापैकी १ प्रतिनिधी - सदस्य 
६. संबंधित परिमंडळाचे अधीक्षक अभियंता - सदस्यसचिव 


वरील निवड समितीमधील प्रत्येक सदस्य हा गट-अ स्तरापेक्षा कमी स्तरावरील नसावा. 


उपरोक्त नमूद मुख्य अभियंत्यांनी त्यांच्या कार्यकक्षेतील गट-क मधील नामनिर्देशनाने रिक्‍त 


पदे (८०%) भरण्यासाठी उमेदवारांची निवड करण्याकरीता समित्या तात्काळ गठित कराव्यात आणि 


वित्त विभाग व सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाकित शासन निर्णयामध्ये नमूद केलेल्या 


कार्यपध्दतीनुसार तसेच सेवा प्रवेशा नियम, सर्व प्रकारचे आरक्षण इ. संबंधी प्रचलित नियम व आदेश 


विचारात घेवून रिक्‍त पदे भरण्याची कार्यवाही त्वरित करावी. संबंधीत मंडळाने / परिमंडळ 


कार्यालयांनी त्यांचेकडील रिक्‍त पदांकरीता प्रचलित मार्गदर्शक सूचनांनुसार बिंदूनामावली निश्चित 
करुन मागणीपत्र वरीलप्रमाणे गठीत करण्यात आलेल्या प्रादेशिक निवड समितीकडे सादर करावे. 


तसेच याबाबत प्रादेशिक निवड समितीने दर आठवड्याला आढावा घेवून दर सोमवारी सोबत 


जोडलेल्या प्रपत्रात माहिती शासनास सादर करावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२२/प्र.क्र. ३४९/आस्था (अतांत्रिक) 


३. सदर निवड समितीची कार्यकक्षा ही गट क मधील उमेदवारांची निवड करण्यापुरती 
मर्यादित आहे. प्रादेशिक निवड समितीने उमेदवाराची निवड केल्यानंतर त्याची शिफारस संबंधीत 
मंडळाकडे करावी. नियुक्ती प्राधिकारी या नात्याने संबंधीत मंडळाच्या अधीक्षक अभियंता यांनी पात्र 
उमेदवारास नियुक्‍ती देण्याबाबत पुढील कार्यवाही करावयाची आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर [ईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२१११८११३८१०४०२७ असा आहे. हा 
great डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
VISHAKHA 
SACHIN ADHAV 
(विशाखा स. आढाव) 
शासनाचे अवर सचिव. 


प्रति, 
१. सर्व कार्यकारी संचालक, जलसंपदा विभाग, 
२. सर्व समन्वय मुख्य अभियंता (नावाने) जलसंपदा विभाग, 
३. सर्व नियंत्रक अधीक्षक अभियंता (नावाने) जलसंपदा विभाग, 
४. इतर मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग. 
५. सर्व अधीक्षक अभियंता व परिमंडळीय अधिकारी, जलसंपदा विभाग 
६. सर्व अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा विभाग. 
७. सर्व कार्यकारी अभियंता, जलसंपदा विभाग. 


प्रत, 
आ. (अतांत्रिक) कार्यासन संग्रहार्थ व निवडधारिका. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२२/प्र.क्र. ३४९/आस्था (अतांत्रिक) 


स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात ७५ हजार रिक्त पदे भरण्याच्या अनुषंगाने द्यावयाच्या माहितीचे 


विवरणपत्र 
१) परिमंडळाचे नांव :- सोमवार दिनांक ................. रोजीचा अहवाल 
२) माहिती भरणाऱ्या संबंधित आस्थापना अधिकाऱ्याचे नांव व पदनाम :- 
गट पदनाम सरळसेवा कोट्यातील पदांची माहिती 
मंजूर रिक्‍त पदांची | सेवाप्रवेश नियम | बिंदुनामावली रिक्‍त पदांपैकी जाहिरातीनुसार । निकालानुसार 
पदसंख्या संख्या अधिसूचित केळे | प्रमाणित करुन | जाहिरात दिलेल्या परिक्षा घेणे व नियुक्‍ती आदेश 
आहेत का । घेण्यात आली आहे| पदांची संख्या व निकालाबाबतची दिलेल्या 
(हो किंवा नाही) का जाहिरातीचा दिनांक सद्यस्थिती उमेदवारांची 
(हो किंवा नाही) संख्या 
_ कक २ 5) ४ षु & ७ ट्‌ ९ 
अ 
गट-अ एकूण 
ब 
गट-ब एकूण 
क 
गट-क एकूण 
= 
गट-ड एकूण 
गट-अते ड एकूण 


(टीप :- आपल्या अधिपत्याखालील सर्व कार्यालयांची माहिती संकलित करुन ती एकत्रितरित्या वरील तक्त्यात देण्यात यावी. विभागाच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रिय 
कार्यालयांची माहिती परस्पर विभागास पाठविण्यात येऊ नये.) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


